1 


9. 1१5१-1%५- 


७.8 -८1४०१₹७८7४/7४७ 3 


&७ 300 - एका 07 108 ?6007-6 


॥7"81707 > 8,000 1०” ए& 8-यपवा ळे 


सुरुवातीची वसाहत करणाऱ्या लोकांच्या 
एका कुटुंबांत लिंकनचा जन्म झाला. 


ता. १२ फेब्रुवारी १८०९ रोजीं लांकडी फळ्यांच्या एका झोंपडींत 
अब्राहम लिंकन यांचा जन्म झाला, तेव्हां अमेरिकेचा नुकताच उदय 
झाला होता व तिचा विकास होत होता, वसाहत करणारे लोक अमेरि- 
केच्या पश्चिम भागाकडे जात होते, वसाहती करीत होते आणि नवी 
जमीन शोधून व संधि शोधून राष्ट्राची उभारणी करीत होते. थॉमस 
लिंकन हे या सुरुवातीची वसाहत करणाऱ्या लोकांपैकी एक होते. त्यांनीं 
आपलें वाढतें कुटुंब प्रथम केंटकीच्या टेकड्यांतून इंडियानांत हलविलें व 
नंतर तें तेथून इलिनॉसमध्यें नेलें ब अशा रीतीनें नव्या सरहद्दीच्या 
बरोबरीने आपली आगेकूच ठेवली. हा भाग तेव्हां जंगलमय आणि 
ओसाड होता. तेथें जंगली प्राणी फार मोठ्या प्रमाणावर होते आणि 
जंगलें तोडून शोते तयार करावीं लागत होतीं. 

लिंकनच्या आई---म्हणजे पूर्वीच्या नॅन्सी हॅकक्‍्स--यांनाहि अतिराय 
कष्ट करावे लागत असत. त्या प्रेमळ व धार्मिक वृत्तीच्या होत्या पण 


फारशा सठाक्त नव्हत्या. अब्राहम ९ वर्षीचे असतांनाच त्यांच्या मातुश्री 
सो. लिंकन निधन पावल्या. 

छोट्या टिंकनळा दोतावरच्या जीवनाची संवय झाली होती. त्यांचा 
बराचसा वेळ जंगल तोडण्यांत, जमीन नांगरण्यांत, मका पेरण्यांत आणि 
कुंपणासाठीं खांब तोडण्यांत जाई. ते अंगापिंडाने बळकट झाले आणि 
त्यांचे हात व खांदेहि सशक्त झाले. 

त्यांना शाळेंतील नियमित शिक्षण असें फारच थोडें मिळालें होतें-- 
एकंदर एक वर्धभस्व तें शाळेंत जाऊं शकले. पण त्यांना मोठी ज्ञान- 
पिपासा होती म्हणून दिवसभर काम केल्यानंतर ते वाचीत व लिहीत 
असत. लांकडाच्या फळीवर बेरजा करून ते स्वतःच गणित शिकत 
असत आणि नंतर तो मजकूर पुसून टाकीत असत. रोजार्‍्यांकडून ते 
बा"चण्यासाठीं पुस्तकें मागून आणीत असत. नंतर अब्राहम एका मित्राला 
म्हणाले, “ ५० मेलांच्या परिघांत ज्या ज्या पुस्तकाबद्दल मी ऐकलें, तें 


सरहद्दीच्या विकासाबरोबरच लहानपणीं त्यांचीहि वाढ झाली. 


कशे. अशे. क भस यडक््कसस्स्कअ क्म. "क 


प्रत्येक पुस्तक मी वाचून काढलें.” त्यांची सावत्र आई आणि त्यांचे 
बडील यांनीं त्यांच्या ज्ञानपिपासेला प्रोत्साहन दिलें. 

सरहद्दीवरील या तरुणाचे विचार १९ व्या वर्षी बाहेरील जगाकडे 
वळले. एका सपाट बोटींतून अब्राहम लिंकन यांनीं मिसिसिपी नदींतून 
न्यु ऑर्लीन्स पर्यंतचा १,८०० मेलांचचा प्रवास केला. इलिनॉयला परत 
आल्यावर त्यांनीं न्यु साळेमला जाण्याकरतां शोत सोडलें. तेथें त्यांनीं 
फुटकळ कामे करून निवोह केला. मोजणी करणें आणि दुकानांत काम 
करणें हीं कामें त्यांनीं केलीं व कायद्याचा अभ्यासहि केला. दुकानाच्या 
एका भागिदारानें दिवाळे काढलें, तेव्हां लिंकन यांनीं तें सर्वच्या सर्व 
मोठें कजे आपल्यावर घेतलें आणि त्या कर्जाची परतफेड ते पंधरा वर्णे 
करीत होते. 

अब्राहन लिंकन नेहमींच लोकप्रिय होते. शात्रुत्व करणाऱ्या रेड इंडियन 
लोकांशीं लढणाऱ्या स्थानिक शिपायांनी त्यांना आपले नेते म्हणून निवडलें 


लोकांत मिळून मिसळून पुढें येण्याची लकब त्यांना होती. 


ट्ट न -'् &( / ् 200000... 
नेते म्हणून त्यांचा उद्य झाला आणि आपल्या राज्याच्या सर- 
कारांतील आपले प्रतिनिधि म्हणून लोकांनीं त्यांची निवड केली 


होतें. गोष्टी सांगण्यांत ते पटाईत होते आणि सावजनिक वादविवादांतहि 
निष्णात होते. त्यांनीं निवडणुकीला उभे राहावें असा आग्रह त्यांच्या 
मित्रांनी केला. 

२३ व्या वर्षी लिंकन यांनीं राज्याच्या कायदेमंडळाची निवडणूक 
लढविली, पण तींत .त्यांना अपयश आलें. १८२३४ सालीं त्यांनीं त्या- 
नंतरची निवडणूक लढविली आणि ती त्यांनीं जिंकली, राज्याच्या 
राजधानींत ते गेले, तेव्हां ते इतके गरीब होते, कीं त्यांना घोडाहि उसन- 
बारीने आणावा लागला. त्यांची सारी चीजवस्त घोड्याच्या जिनावर दोन्ही 
बाजूला टाकलेल्या पिराव्यांत होती. त्यांना एका मित्राकडे जेवावें लागलें, 

अब्राहन लिंकन यांची परिस्थिति सुधारली, तेव्हां त्यांनीं मेरी टॉड 
यांच्याशीं लयन केलें, त्यांना चार मुलग झाले, पण त्यांपैकीं एकच मुलगा 
मोठा होईपयत जगला. 

कायदेमंडळाच्या क्षेत्रांत लिंकन यांचें सामथ्ये आणि बुद्धिमत्ता वाढली 
आणि लेग्वन व वक्तृत्व यांवर त्यांनीं प्रभुत्व मिळविले. अल्पमतांत 


असलेल्या त्यांच्या पक्षाचे विधिमंडळांतील नेते म्हणून त्यांची निवड 
झाली. जनते'ची सामुदायिक सुता हा लोकशाहीचा पाया होय, असा 
त्यांचा विश्वास होता. त्यांच्या अनुभवाने हा विश्वास दृढ झाला. 

चार वेळां निवडणुकींत यश मिळविल्यानंतर लिंकन यांनीं आपल्या 
वकिलीच्या वाढत्या कामाकडे लक्ष देण्यासाठीं कायदेमंडळाचें काम सोडलें. 
विशाल स्मरणशक्ति, एखाद्या गोष्टीकडे लक्ष केंद्रित करण्याचें सामर्थ्य आणि 
कोणत्याहि प्रश्नाच्या गाभ्याची उकल करण्याचें सामर्थ्य हे गुण अंगीं अस- 
ल्याने हुषारी, सहानुभूति व प्रामाणिकपणा यांबद्दल त्यांची ख्याति झाली. 

तत्कालीन घडामोडींबद्दल लिंकन यांना आस्था वाटत होती आणि 
वक्ते म्हणून त्यांना सतत निमंत्रणे येत होतीं. त्याकाळीं आपले खटले 
चालविण्यासाठीं वकील व न्यायाधीश घोड्यावरून एका गांबाहून दुसर्‍या 
गांवाकडे जात असत व औचित्य आणि न्याय यांवर विचार करण्याकरितां 
लिंकन यांना या प्रवासांत वेळ मिळत असे. दूरगामी परिणाम करणाऱ्या 


ते ग्रामीण विभागांतील वकील होते, म्हणून 
त्यांना विचार करण्यास वेळ मिळत असे. 


गुलामगिरीच्या पद्धतींत लोकांना मालमत्ता म्हणून वागविले जाडे 


राजकीय तत्त्वज्ञानावरहि ते या प्रवासांत विचार करीत असत. 

लिंकन ज्या विषयांबद्दल विचार करीत असत, त्यांपैकीं गुलामगिरी हा 
एक विषय होता. शांभर वोपूर्वी अमेरिकेंत निम्म्या भागांत गुलामगिरी 
अस्तित्वांत होती, तर निम्म्या भागांतील लोक स्वतंत्र होते. आफ्रिकेहून 
आणलेल्या निग्रोंना दक्षिण अमेरिकेंतील शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेत कमी 
पेशांत मिळणाऱ्या मजुरांचेंच स्थान होतें. गुलामांचा व्यापार करणाऱ्या 
युरोप्रियनांनीं या निग्रांना पूर्वी या वसाहतींत आणलें होतें 

पण गुलामगिरीमुळें बिकट प्रश्न निर्माण झाले होते. गुलामगिरीमुळें 
स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा व घटना यांच्चा भंग होत होता. तरीहि दक्षिण 
अमेरिकेंतील मळेवाळे आपले गुलाम म्हणजे न्याय्य रीतीनें मिळविलेली 
मालमत्ताच आहे, असे मानीत होते. लिंकन यांनीं बराच वेळ बाराईनें 
विचार केला आणि असा निष्कषे काढला, कीं “ गुलामनिरी ही निश्चित- 
पणें अन्यायाची आहे. ” अमेरिकेच्या वाढत्या क्षेत्रांत गुलामगिरीचा 


->-->>-->>>>>- 


लिंकन यांचा वॉशिंग्टनमधील पहिला 
अनुभव म्हणजे कॉंग्रेसचे सभासदत्व. 


प्रसार होऊं नये म्हणून चाललेल्या चळवळींत त्यांनीं भाग घेतला. 

पश्चिमेकडील नव्या भागांत गुलामगिरी स्थिरावण्यासारख्या घटना घट्ट 
लागल्या, तेव्हां राजकारणांत पुनः प्रवेशा करणं अगत्याचे आहे, असें 
लिंकन यांना वाटलें. अमेरिकेच्या कॉंग्रेसच्या निवडणुकीस ते उभे 
राहिले व निवडून आले. कोलंबिया राज्यांतील गुलामगिरी नष्ट करण्याची 
मागणी करणारें बिल लिंकन यांनीं कॉग्रेसचे सभासद म्हणून मांडलें. हें 
बिल.त्यावेळीं पास झालें नाहीं, तरी तशाःच तऱ्हेचा कायदा कांहीं वषानी 
करण्यांत आला, 


१ 1) करन्माविक, | | धक की अ 
राजकीय व्यासपीठावर ते आपल्या कल्पना कसास लावीत आहेत. 


“ सर्वांना समान हक्क आणि स्वतंत्र भूमि,” हें त्यांचे सूत्र होतं. 


कॉंग्रेसमध्ये त्यांची मुदत संपेपयेत काम केल्यावर लिंकन यांनीं खाजगी 
वकिलीर्‍चा व्यवसाय पुनः सुरू केला. नंतर त्यांनीं रिपब्लिकन पक्ष नांवार्‍चा 
नवा पक्ष स्थापन करण्यास साहाय्य केलें. १८५८ सालीं त्यांच्या पक्षानं 
सीनेटमधील इलिरनोयच्या जागेसाठी आपला उमेदवार म्हणून त्यांची 
निवड केली. डेमॉक्रेटिक पक्ष या दुसऱ्या महत्त्वाच्या पक्षाने आपला 
उमेदवार म्हणून स्टीफन ए. डग्लस यांची निवड केली. या दोघांनीं 
सबंध इलिनॉयमध्यें केलेल्या सात वादविवादांमुळें गुलामगिरीचा राष्ट्रीय 
महत्त्वाचा प्रश्न जनतेच्या मनावर चांगलाच बिंबला. 

डग्लस यांनीं असें मत व्यक्त केलें, कीं आपल्याला गुलाम हवेत कीं 
नकोत हें ठरविण्याऱचा हक्क नव्या क्षेत्रांतील लोकांना असावा. लिंकन 
यांनीं असं सांगितलें, कीं दुसऱ्याचा मालक होण्याचा हक्क कोणासहि 
नाहीं. गुलामगिरी अर्‍्याय्य असून तिचा अधिक क्षेत्रांत प्रसार होतां कामा 


नना 


ज्या ठिकाणीं वादविवाद होत असत, तेश्रे सवे राज्यांतून 
आणि आसपासच्या भागांतून लोक जमत. 


नये. एवढेंच नव्हे, तर तिचा नायनाटच केला पाहिजे, असेंहि लिंकन 
यांनीं सांगितलें. दक्षिणेतील गुलामांच्या मालकांबद्दल त्यांनीं सहानुभूति 
व्यक्त केली, आणि असेंहि सांगितलें कीं त्यांची “ मालमत्ता ” गेल्याबद्दल 
त्यांना नुकसानभरपाई मिळण्याची कांहींतरी व्यवस्था करण्यांत यावी. 

या वादविवादांमुळें राष्ट्राच्या सद्सदविवेक बुद्धीला बोंचण्या लागल्या 
आणि अब्राहम लिंकन यांना अतिराय महत्त्व प्रात्त झालें. निवडणुकीची 
मोहीम संपल्यावर मतदान झालें आणि अगदीं थौड्या मताधिक्याने 
डग्लस यरास्वी झाले. पण त्यापेक्षां मोठा मान लवकरच लिंकन यांना मिळणार 
होता--तो म्हणजे अमेरिकेचे सोळावे राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा बहुमान. 

ता. ४ माचे १८६१ रोजीं देशाचे सोळावे अध्यक्ष म्हणून लिंकन 
वॉशिंग्टनला गेले, त्यावेळीं कॅपिटॉल या इमारतीचें बांधकाम पूण झालें 
नव्हतं. आगामी बिकट काळांत राष्ट्राचे नेतृत्व करण्याकरितां म्हणून 
त्यांची निवड झाली होती. त्यांचे जुने प्रतिस्पर्धी डग्लस यांन्चा त्यांनीं 
यावेळीं पराभव केला होता. 


गुलामगिरीच्या प्रश्नावर देशांत बरीच कटुता निर्माण झाली होती. 
जहालमतवादी जोरदार प्रचार करीत होते. भावनांनीं बुद्धिवाद काळवंडून 
टाकला होता. उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका यांच्यांत फूट पडेल 
अशी कित्येक दिवस वाटणारी भीति आतां खरी ठरत होती. 
“ कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका ” ची स्थापना करण्यासाठीं अमे- 
रिकेच्या संयुक्त राज्यांतून दक्षिणेकडील सात राज्यें फुटून निघालीं आणि 
लवकरच आणखी चचार राज्यांनी त्यांचें अनुकरण केलें. लिंकन यांनीं त्यांना 
फेरविचार करण्यास सांगितलें. ते म्हणाले, “' यादवी युद्धाचा महत्वा*चा 
प्रश्न जर कोणाच्या हातीं असेल, तर तो माझ्या हातीं नसून आपल्याच 
हातीं आहे..." 
पण युद्ध ठेपलेंच्च, लिंकन यांचें मानवतेवर अतिराय प्रम असलें, तरीहि 
चार वषीच्या लढ्याच्या कडु दुःखांत राष्ट्राचे नेतृत्व त्यांना करावें लागलें, 
उत्तर अमेरिकेकडे अधिक चांगली सामग्री ब मनुष्यबळ असलें, 
तरीहि कल्पक लष्करी नेत्यांच्या अभावीं सुरुवातीला तिला पराभव सहन 


राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यावर, नको असलेल्या 
अशा युद्धाच्या प्रश्नास राष्ट्राध्यक्षांना तोंड द्यावे लागलें. 


री | 1 


लढा जरी अतिशय बिकट व दुधेर होता, $ | 
तरी त्यांनीं सतत नेतिक नेतृत्व केलें 


करावे लागले. उत्तर अमेरिकेच्या सेन्यानें पश्चिमेकडील कॉन्फेडरेशनच्या 
सैन्याचा एक भाग युद्धापासून अलग केला, तरी दक्षिण अमेरिकेची 
सेन्ये उत्तरेकडील भागांत जोरानं शिरत होतीं. 

वॉशिंग्टनमध्ये राष्ट्राध्यक्ष मोठ्या ब्रिकट परिस्थितींतून वाट काढीत 
होते. विजय मिळवून देणारा लष्करी नेता ते शोधीत होते, उत्तर अमे- 
रिकेचं ध्येय राजकीय हेतु म्हणून वापरले जाऊं नये म्हणून दक्षता घेत 
होते, दक्षिण अमेरिकेविप्रयींच्या सूड-भावनेविरुद्ध लढा देत होते आणि 
लोकशाही सरकारच्या तत्त्वांचा पाठपुरावा करीत होते. 

लिंकन यांचं पहिलें ध्येय अमेरिकेची संयुक्त राज्ये बचावणें हें होतें 
१८६२ पयत त्यांची खात्री झाल्याप्रमाणे गुलामांना स्वातंत्र्य देणें ह त्यांचें 
दुसरं ध्येय होतं. गुलामांना हळूहळू स्वातंत्र्य देणें लिंकननां अधिक पसंत 
होतें. पण दक्षिण अमेरिकेची त्या योजनेस संमति नव्हती 

म्हणून ता. १ जानेवारी १८६२ रोजीं लिंकन यांनीं अमेरिकेच्या 


इतिहासांतील एका महान्‌ कागदत्रावर सही केली. तो दस्तऐवज म्हणजे 
' स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा ' होय. या जाहीरनाम्यानं दक्षिग अमेरिकेंतील 
गुलाम मुक्त झाले आणि त्यामुळें युद्धास नवें नेतिक अघिष्टान प्राप्त झालें. 
हा जाहीरनामा म्हणजे मानवाच्या स्वातंत्र्य--लढ्याचा एक महत्त्वाच्या 
टप्पा होय. नंतर घटनेत सुधारणा करण्यांत आली व अमेरिकेच्या सर्व 
भागांत गुलामगिरीस बंदी करण्यांत आली. मालकांना नंतर नुकसानभर- 
पाई देतां येईल अशी लिंकन यांना आद्या वाटत होती. 

युद्धाचे पारडे फिरलें होतें. संयुक्त राज्यसंघानें समुद्रांत कोंडी केल्यानं 
दक्षिणेकडील राज्यांचा व्यापार खालावला होता. जमिनीवर संयुक्त राज्य- 
संघाच्या सैन्याने किनाऱ्याकडे जोरदार दोड केली आणि कॉन्फेडरसीच्या 
सेन्याची फळीं फोडली व दक्षिणेकडील सेन्यास वेढा धालण्याकरितां तें 
वेगाने उत्तरेकडे गेलें, 

युद्धांत कामीं आलेल्यांची संख्या वाढत होती व लिंकन व्यथित अंतः- 


युद्ध चाळू असतांनाच-गुलामांच्या स्वातंत्र्याचा 
जाहीरनामा तयार झाला. 


-% णा टोक | फल 


करणानं त्या लोकांच्या यादीकडे पहात होते. षण त्या दुःखांतूनच स्फूर्ति 
घेऊन त्यांनीं जे उद्गार काढले, ते उद्गार म्हणजे सव राष्ट्रांना लोक- 
शाहीचे अभिजात ध्येय ठरले आहेत. १८६३ च्या हिंवाळ्यांत पेन्सिटू- 
व्हानिया राज्यांतील गेटिसबर्ग येथें भाषण करतांना त्यांनीं सांगितलें, 
“ परमेश्वराच्या कृपेनें या राष्ट्राला स्वातंत्र्याचे नवजीवन मिळेल... 
जनतेचं, जनतेने निवडलेले आणि जनतेकरितां झटणारे सरकार प्रथ्वी- 
वरून नाहींसें होणार नाहीं. ” 

युद्ध-जजर झालेल्या राष्ट्रांत अखेर १८६५ सालीं शांतता प्रस्थापित 

झाली. राष्ट्रांत पुनः एकी झाली. पुनर्चनेची नवी उदार योजना राष्ट्राध्य- 
क्षांनीं आंखली. संघराज्यांत परत येणाऱ्या राज्यांना तात्काळ स्वयंशासनाची 
मुभा देणारी ही योजना होती. तसेंच संघराज्याशीं एकनिष्ठ असल्याची 
शपथ घेणऱ्या सवीना क्षमा करणें, निग्नोंना नवीन परिस्थितीशीं जुळवून 


दुःखांतहि---लोकशाही ध्येय 


क का 
ण काव्य से > क, रर र 
से नक ३ र 
रि ॥:१ 
- "॥ 
। | शु | 
0 
॥ ॥!॥ | ॥ १ ५१ 
(0 | ॥। ी |॥॥॥, | । । 
शका 
' 
1 || (४० € 
॥ क ॥॥॥॥॥* ११, | ॥ 
॥" १ ॥ 


गा... -- र त 


अखेर झ्ांततेचा आणि पुनरंचनेचा उद्य झाला. 


घेण्यास साहाय्य करणें आणि दक्षिणेस पुनः आर्थिक बळकटी आणण्यास 
मदत करणें या तरतुदीहि या योजनंत होत्या 
उद्घाटनाच्या आपल्या दुसऱ्या भाषणांत लिंकन यांनीं आपलें मार्ग- 
दर्शक तत्त्वज्ञान असें मांडले : “ कोणा'चाहि द्वेष न करतां आणि सर्वाना 
औदारयानें वागवून. ..राष्टाच्या जखमा बांधण्यास झटूं या...आमच्यांत 
व इतर राष्ट्रांशी असलेल्या आमच्या संबंधांत न्याय्य व चिरकालीन 
शांतता प्रस्थापित करण्याकरितां व तिचें पालन करण्याकरितां झटूं या.” 
पण आपल्या द्रष्टेपगाचीं फळें पाहण्यास लिंकन जगावयाचे नव्हते. 
त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षत्वाची दुसरी मुदत सुरूं झाल्यानंतर एक महिन्याने आणि 
युद्ध संपल्याचे जाहीर झाल्यानंतर पांचचन्च दिवसांनीं वॉशिंग्टन येथील 
एका नाट्यमंदिरांत निशाणांनीं मढविलेल्या एका बॉक्समध्ये लिंकन बसले 
असतां दक्षिणेकडील एका माथेफिरूनं त्यांचा खून केला. 


शू 


पिस्तुलाचा बार झाला, तेव्हां सबीचे डोळे रंगभूमीकडे लागले होते. 
राष्ट्राध्यक्ष आपल्या खुर्चीत पुढें कलते होऊन पडले. त्यांचा खुनी पळून 
गेला, पण नंतर त्याला अटक करतांना त्यानें प्रतिबंध केल्यानं त्याला मृत्यु 
आला. नाट्यग्रहासमोरच्याच एका घरांत राष्ट्राध्यक्षांना नेण्यांत आलें. 
तेथें ते रात्रभर बेशुद्धावस्थेत होते. त्यावेळीं सारें राष्ट्र त्यांच्यासाठी 
हळहळत होतें. दुसर्‍या दिवशीं शुद्धीवर येण्यापूर्वीच राष्ट्राध्यक्ष निधन 
पावले. एक मंत्री हळुवारपणें म्हणाले, “ आतां ते अमर झाले. ' 

लिंकन म्हणजे “ उच्चत्वाप्रत गेळेला सर्वसामान्य माणूस होय” असें 
त्यांच्याविषयीं लिहिण्यांत आलें आहे. ते जनतेंतूनच वर आल्याने त्यांना 


“ आतां ते अमर झाले. ” 


अब्राहम लिकन-- 


मानवी प्रश्न चांगळे समजत असत आणि दुःखितांविषयीं त्यांना 

हानुभूति वाटत असे. परमेश्वराच्या दृष्टीनं स्व माणसं समान असून 
प्रत्येकाला आपलें भवितव्य घडविण्यास समान संधि मिळाली पाहिजे या 
तत्त्वावर त्यांची दृढ श्रद्धा होती. 

लिंकन यांचा सहनशीलतेवरील विश्वास, लोकशाहीच्या विकासावरील 
त्यांची श्रद्धा व न्याय्य कारणासाठीं लढा देण्याची त्यांची तयारी यांनीं 
अमेरिकनांच्या कित्येक पिढ्यांना स्फूर्ति दिळी आहे. मानवाच्या अंतिम 
र्‍चांगुलषणावरील लिंकन यांन्ची श्रद्धा म्हणजे अमेरिकेच्या तत्वज्ञानाचा 
गाभाच आहे. लिंकन यांच्या अद्भुत जीवनाकडे पाहणें म्हणजे एका 
राष्ट्राच्या आत्म्याकडे जाणें व त्या आत्म्याला स्पर्श करणेंच आहे. 


२२७०७०७७६० 8४ 1-६ ७५॥६७ 5॥1६5 ॥४॥0१॥॥॥1॥1|॥0॥ 5६४1९७६ 


9-8649 


